सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत 
ट्रॉमा केअर युनिटमध्ये मॉडयुलर शास्त्रक्रिया 
गृह (OT) व मॉडयुलर अतिदक्षता विभाग (ICU) 
करीता प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.१८६/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार , मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २९ जुले, २०२४. 


वाचा :- 
१ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०२३/प्र.क्र. १८६/आरोग्य-३, दि. 
१३.१०.२०२३. 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, खरेदी कक्ष, मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/खरेदी कक्ष/ Trauma care 
center revised AA/84¥8§-8C/2028, दि. २५.०७.२०२४ 
शासन निर्णय:- 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत STAT केअर युनिटमध्ये Modular 0.1. व Modular ।.0.1. 
on Turnkey Basis उपलब्ध करुन घेण्यासाठी उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयात नमूद अटी व 
शर्तीनुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
२. प्रशासकीय मान्यतेनुसार सदरील निविदा प्रक्रिया Gem प्रणालीवर केली असता पोर्टल वर Modular 
७.1. व Modular I.C.U. on Turnkey Basis करिता service tender मध्ये category उपलब्ध नसल्यामूळे 
तसेच GeM च्या सुधारीत कार्यप्रणाळीनुसार GeM पोर्टलवर Custom bid करता येत नसल्याचे निदर्शनास 
आल्याने सदरील ई-निविदा प्रक्रिया Mahatender प्रणालीवर राबविण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०८१३०६१९६७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY 


SANJAY DATTARAM MAHADESHWAR 


DN: cn=SANJAY DATTARAM 


DATTARAM MAHADESHWAR, 0, ou, 


email=sanjay.mahadeshwar@nic.i 


MAHADESHWAR «<=iN 


Date: 2024.07.29 12:49:23 +05'30' 


(सं.द. महाडेश्वर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.१८६/आरोग्य 3 


२. सचिव (बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
४. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद (सर्व) 

६. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

७. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

८. उपसंचालक आरोग्य सेवा परिमंडळे (स्वी 

९. अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंडळ (सर्व) 

qo. जिल्हा ated चिकित्सक (सर्वी 

११. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्व) 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१३. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सर्व) 

१४. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

१५. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


